सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४६] 


शुक्रवार , दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ : पौष २ , शके १९३८ किंमत ०. ०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( नगरपरिषद अध्यक्षपदी थेट निवडणुक- २०१६ ) 

आदेश 


वाचा: 


१ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१अ - १अ ( ९ ) 
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्षपदासाठी थेट निवडणुका) नियम , 

२०१६ 
३ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ नप 

२०१६/प्र.क्र .३४/ का -०६ दिनांक १७/ १० / २०१६ . 
४ . निवडणुक निर्णय अधिकारी नगरपरिषद धर्माबाद , हदगाव व 

उमरी यांचा अहवाल दिनांक १९/ १२/ २०१६ . 


आदेश 
क्र . २०१६/ नपाप्र/ नपनि / का - १/ टे-७ / प्र .क्र . २८ दिनांक २२/ १२ / २०१६ .. 
ज्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१अ१अ(९ ) मधील तरतूदीनूसार व मा . राज्य निवडणुक 
आयोगाचे उक्त वाचा २ च्या आदेशान्वये नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षाच्या 
निवडणूकामध्ये निवडुन आलेल्या अध्यक्षांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . त्यानुसार 
निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपरिषद धर्माबाद , हदगाव व उमरी यांनी 
त्यांचे उक्त वाचा ४ अन्वयेनिवडणूकीच्या मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या 
अध्यक्षाची माहिती केली आहे . 

त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी, जिल्हाधिकारी नांदेड याद्वारे असे जाहिर 
करतो की , नगरपरिषद धर्माबाद , हदगाव व उमरीच्या दिनांक १८ / १२/ 
२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट अध्यक्षापदाच्या निवडणूकीमध्ये खालील 
परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार , 
नगरपरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


परिशिष्ट -२ 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव | निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 


धर्माबाद 


बेगम अ . सत्तार अफजल 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


| २ | हदगाव 


ज्योती बालाजी राठोड 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


उमरी 


अनुराधा सदानंद खांडरे 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


नांदेड :- २२/ १२/ २०१६ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ डिसेंबर २०१६ : पौष २, शके १९३८ 


भाग १- अ असाधारण 


आदेश 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नगरपरिषद/ नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ ) 


आदेश 


वाचा: 
१ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१९६५ चे कलम १९ ( १ ) 


क्र . २०१६/ नपाप्र/ नपनि/ का -१/ टे- ७/ प्र. क्र .२८ दिनांक २२/ १२/ २०१६ . 
ज्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम १९ ( १ ) मधील तरतूदीनूसार व मा . राज्य निवडणुक 
आयोगाचे उक्त वाचा २ च्या आदेशान्वये नगरपरिषदा / नगरपंचायतीच्या 
निवडणूकामध्ये निवडुन आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . त्यानुसार 
निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपरिषद धर्माबाद , उमरी , हदगाव व नगरपंचायत 
अर्धापूर व माहूर यांनी त्यांचे उक्त वाचा ४ अन्वयेनिवडणूकीच्या मतमोजणीनंतर 
निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती सादर केली आहे . 

त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी , जिल्हाधिकारी नांदेड याद्वारे असे 
जाहिर करतो की , नगरपरिषद धर्माबाद , हदगाव व नगरपंचायत अर्धापुर व 
माहूरच्या दिनांक १८ /१२/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक 
निवडणूकीमध्ये खालील परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार , 
त्यांचे नावासमोरील नमूद प्रभागातील जागांवर नगरपरिषद सदस्य म्हणून 
निवडून आलेले आहेत . 


२. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रं . एमएनसी 

११०१/सिआर२३, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 


३ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ नप - २०१६/ 

प्र .क्र .३४/ का - ०६ दिनांक १७/ १० / २०१६ . 


४ . मा . निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा अहवाल दिनांक १९ / १२/ २०१६ . 


नगरपरिषद धर्माबाद 

परिशिष्ट- २ 


अ . क्र . 


| १ 


९ 
१० 
११ 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव | प्रभाग क्रं . व जागा क्रं . 
माधाबाई बाबूराव वाघमारे 

१ - अ 
अनुसया चंदर राजफोडे 

१ - ब 
कविता नारायण बोल्लमवाड 

२ - अ 
संजय पंडीतराव पवार 

२- ब 
देविदास आयलया बिपटवार 

३ - अ 
बेगम म . आजम नसीम 

३ - ब 
सायरेड्डी पोशट्टी गंगाधरोड 

४ - अ 
रुपाली अशोकराव पाटील 

४ - ब 

| 
। सुनिता सुधाकर जाधव 

५- अ 
। निलेश शंकरराव पाटील 

५ - ब 
। साधना रिन्कू राजू सुरकुटवार 
खा बिस्मिल्लाखा युनुस 

६ - ब 
संध्याराणी राजेंद्र गौड 

७ - अ 
रमेश बाबाराव पाटील 
भोजराम आडेलू गोणारकर 

८ - अ 
बेगम आबेदअली अहमदी 

८- ब 
अंबिका साईनाथ पुजरवाड 
लालछन्ना बिरप्पा मदनूरकर 

९ - ब 
विनायक वसंतराव कुलकर्णी 

९ - क 


जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 

अनुसूचित जाती ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला ) 

अनुसूचित जमाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
__ अनुसूचित जाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 

अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 

सर्वसाधारण 


६ - अ 


१३ 


। 


१४ 


७ - ब 


९ - अ 


१९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ डिसेंबर २०१६ : पौष २ , शके १९३८ 


- 


r| 


|0| 


| 


|0| 


७ 


। 


नगरपरिषद उमरी 

परिशिष्ट -२ 
निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव | प्रभाग क्रं . व जागा क्रं . | जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 
शकुंतला भगवान मुदीराज 

१ - अ 

अनुसूचित जाती ( महिला) 
बालासाहेब नरसिंगराव देशमुख 

१ - ब 

सर्वसाधारण 
लक्ष्मीबाई अरविंद वाघमारे 

२- अ 

अनुसूचित जाती ( महिला ) 
रफिक सज्जन शेख 

२ - ब 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
रतन बाबूराव खंदारे 

३ - अ 

अनुसूचित जाती 
मरियमबी मौलाना सय्यद 

३ - ब 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसयाबाई विश्वनाथ कटकदवणे ४ - अ 

अनुसूचित जाती ( महिला ) 
साईनाथ हिरामन जमदाडे 

४ - ब 

सर्वसाधारण 
शोभा सुरेशराव गुन्डेवार 

५ - अ 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
शंकर विठ्ठलराव शिंदे 

५ - ब 

सर्वसाधारण 
ईश्वर विठ्ठलराव सवई 

६ - अ 

अनुसूचित जाती 
कलीमा जमील शेख 

सर्वसाधारण ( महिला) 
अनुराधा गजानन खांडरे 

७ - अ 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
प्रविण बाबूराजा सारडा 

७- ब 

सर्वसाधारण 
अनंत किशनराव रॅपनवाड 

८ - अ 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
कल्पना नंदकिशोर डहाळे 

८ - ब 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 
दिपाली अशोक मामीडवार 

८ - क 

सर्वसाधारण ( महिला) 


| 


| 


१२ 


। 


६ - ब 


१३ 


। 


| १४ 


१७ 


नगरपरिषद हदगाव 

परिशिष्ट- २ 


| 


|||| 


२- अ 


अ . क्र . 

निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव | प्रभाग क्रं . व जागा क्रं . | 
१ । सुर्यकांत अशोकराव माळोदे 

१ - अ 
विद्या किशोर भोसकर | १- ब । 

अरुणाबाई गुणवंत काळे 
| सचिन गोविंदराव सुर्यवंशी 

२- ब 
रुखमिनाबाई रामराव हुलकाने । ३ - अ 
६ । फेरोजखान अहेमदखान पठाण 

३- ब 
७ | सुनंदाबाई विलास भोळे 

४ - अ 
___ मंगल दिपकराव मुधोळकर 

४ - ब 
शंकरसिंह अमृतसिंह चंदेल 

४ - क 
१० छाया बालाजी मीटकर 

५ - अ 
११ । वसंतराव शंकरराव देशमुख 

५ - ब 
१२ | नीलाबाई नथुराम गायकवाड 

६- अ 
अमितकुमार उध्दवराव आरसूळ ६- ब 
१४ । विनोद बळीराम राठोड 

७ - अ 
१५ | आबेदाबेगम अब्बास शेख 

७- ब 
१६ । सुनिल हरीहरराव सोनुले 

८ - अ 
१७ | अकतरबी नजोरोद्दीन शेख 


||Voro| 


जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जाती ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती ( महिला ) । 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


१३ 


८ - ब 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ डिसेंबर २०१६ : पौष २, शके १९३८ 


भाग १ - अ असाधारण 


- 


| 


| 


| 


| 


| 


|0| 


अ .क्र . | निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

किशोर बाळासाहेब देशमुख 
शिवराज दत्तात्रय जाधव 
सुमेराबेगम लायख शेख 
बेगम म इस्माईल शमीम 
पल्लवी विशाल लंगडे 
प्रणिता उमाकांत सरोदे 

लक्ष्मीबाई रामजी साखरे 
८ । 

मिनाक्षी धर्मराज देशमुख 
अखतरउल्ला बेग सादुल्ला बेग मिमा॑ । 
बाहानाज बेगम जावजोद्दीन सिद्दीकी 

मे . फेरोज म . सलीम कुरेशी 
१२ । मुखतदिर खान सिकंदर खान पठाण 

नासेरखाँ जाफर खाँ पठाण 

मुसलेहेओद्दीन सलाओद्दीन काजी 
१५ नामदेव सिताराम सरोदे 
१६ सिद्दीकी निलोफर अंजुम इमरान सिद्दीखी 
१७ । यास्मीन सुलताना अब्दुल मुसविर खतीब 


नगरपरिषद अर्धापुर 

परिशिष्ट - २ 
प्रभाग क्रं . जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 

सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 
अनुसूचित जाती ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
१७ 

सर्वसाधारण ( महिला) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ डिसेंबर २०१६ : पौष २, शके १९३८ 


नगरपरिषद माहूर 

परिशिष्ट- २ 


प्रभाग क्रं . 


6 


| 


| 


| 


| 


| 


|0| 


| 


| 


| 


|0 


|9| 


अ .क्र . निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

वनिता भगवानराव जोगदंड 
२ | शितल मेघराज जाधव 
३ दिपक जयराम कांबळे 

| प्रिया राजाराम कांबळे 
५ म . इलियास म . हारुन बावानी 
६ अब्दुल रफिक अब्दुल रशिद सौदागर 
७ | ज्योती विनोद कदम 

| मिना रुपेश कोवे 
९ रहेमतअली महमदअली सय्यद 
१० फेरोज अब्दुलकादर दोसानी 
११ दिपाली ज्ञानेश्वर लाड 
१२ | राजकुमार अंबादासराव भोपी 
१३ आश्विनी आनंद तुपदाळे 
१४ शकीलाबी शबीर शेख 
१५ सरीफाबी अजिज शेख 
१६ | सुधाताई दत्तराव कपाटे 
१७ | राजेंद्र नामेदवराव केशवे 


|| जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती ( महिला ) 
अनुसूचित जमाती 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण (महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 
सर्वसाधरण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


| 


| 


| 


नांदेड :- २२/ १२/ २०१६ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी , नांदेड 


___ 


प्रकाशक,मुटक व संपादक व्यवस्थापक,त्रिी संदीप मालची वाळे शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांन 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


